RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक ३६ ] 


शुक्रवार , ऑगस्ट ४ , २०१७/ श्रावण १३, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ११. ०० 


असाधारण क्रमांक ४९ 
प्राधिकृत प्रकाशन 

पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 
जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे यांजकडून 


वाचा. - शासनाचे सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक विकाअ. १११५ / प्र.क्र . ८८ / ५ , 

दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ . 


शासन निर्णय 


क्रमांक गृह/ का -१/ टे-५ /विकाअ / वशि -८८८७२/ २०१७. - उपोद्घातातील शासन निर्णय , अ. क्र . १ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , डॉ . महेंद्र कल्याणकर , जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे आता खालील नमूद केलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक, २०१७ मध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांची तसेच नवनिर्वाचित 
करण्यात आलेल्या नामनिर्देशित नगरसेवकांना ठाणे जिल्ह्याचे पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. सदर पदसिद्ध 
नियुक्ती ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेशांपर्यंत अथवा सदर व्यक्ती त्या पदावर असेपर्यंत यांपैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात 
राहील. राज्य शासनास / जिल्हाधिकारी यांना विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही , कोणतीही 
कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 
२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 

( एक ) (साक्षांकनाचे काम . -विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ “ साक्षांकनाचे ” काम करतील . मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष 
पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन करू नये . तसेच परिशिष्ट “ ५ ” मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतीवर न 
चुकता दिनांकासहित साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी 
यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर “ सत्य प्रत ” म्हणून साक्षांकन केल्यास , त्यामुळे होणाऱ्या 
सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता “ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना 
उघडकीस आल्यास, त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो/ ती विशेष 
कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 


भाग एक -( को .वि .पु.) ४९ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ४, २०१७/ श्रावण १३, शके १९३९ 
(दोन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती “ मानसेवी ” असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही 
मानधन अथवा वेतन / भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

(तीन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर , दुकानावर , कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह 
“ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा फलक लावावा . त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक 
काढावेत . तथापि त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर “ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा उल्लेख करू नये . 

( चार ) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल. नियुक्तीचा 
कालावधी संपल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास, त्याचेविरुद्ध जिल्हाधिकारी यांनी फसवणुकीचा 
गुन्हा नोंदवावा. 

अनुसूची 


अ . क्र . 
( १ ) 


उल्हासनगर महानगरपालिका नवनिर्वाचित सदस्य म्हणून निवडून आलेल्या नगरसेवकांचे नाव 

( २ ) 


|MrM"I0024XM248M 


करणकाळे अर्चना गोकुळ 
भोईर पुजा सचिन 
पाटील जयश्री ज्ञानेश्वर 
गायकवाड ज्योती दिलीप 
जग्यासी हरेश परमानंद 
लबाना मीना कौर अजितसिंग 
कालानी पंचम ओमेश 
पुरस्वानी जमनादास खुबचंद 
बिराडे आशा नाना 
बागुल रविंद्र दशरथ 
भुल्लर चरणजितकौर राजेंद्रसिंह 
भुल्लर राजेंद्रसिंह विरसिंग 
बागुल स्वप्नील मिलिंद 
सुरेखा हनुमंत आव्हाड 
म्हस्के अंजना अंकुश 
सहोता कलवंतसिंग गुरुदेव 
अशोक बच्चुमल छाप 
आयलानी मिना कुमार 
गिता लालचंद साधनानी 
डॉ . नाथानी प्रकाश घनश्यामदास 
रेखा अशोक ठाकूर 
टेकचंदानी सरोजनी 
जया प्रकाश माखिजा 
महेश पहिलाजराय सुखरामनी 
अपेक्षा भगवान भालेराव 
निकम शुभांगीनी 
सिंग लक्ष्मी सुरेंद्र 


p 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ४ , २०१७ / श्रावण १३, शके १९३९ 


अ . क्र . 
( १ ) 


४४ 


अनुसूची 
उल्हासनगर महानगरपालिका नवनिर्वाचित सदस्य म्हणून निवडून आलेल्या नगरसेवकांचे नाव 

( २ ) 
भगवान शंकर भालेराव 
चक्रवर्ती ऊर्फ अडसुळ छाया सुजित 
पाटील ज्योती प्रशांत 
सिंग चंद्रावतीदेवी अयोध्याप्रसाद 
राजेश नानिकराम वधरिया 
डिंपल नरेंद्र ठाकूर ( कुमारी ) 
दिपा नारायण पंजाबी 
गुप्ता अजित प्रभुनाथ ऊर्फ पप्पू गुप्ता 
पुष्पा नाना बागुल 
राजश्री राजेंद्र चौधरी 
शुभांगी मनोहर बेहनवाल 
राजेंद्र शांताराम चौधरी 
जग्यासी रवा किशीनचंद 
उदासी इन्दिरादेवी जमनादास 
कविता लाल पंजाबी 
इदनानी जीवन चंद्रभान 
सविता प्रविण तोरणे (रगडे ) 
शेळके गजानन प्रल्हाद 
बठीजा ज्योजी प्रकाश 
सिरवानी दिपक लक्ष्मणदास 
सोनकांबळे सुमित सागर 
जाधव ज्योत्स्ना सुरेश 
माने ज्योती शामराव 
चव्हाण रमेश महादेव 
यादव चंद्रशेखर केशव 
चान्पुर मिताली राजेश 
आशान लिलाबाई लक्ष्मण 
सुर्वे सुनिल मुकुंद 
सपकाळे संगिता नितीन 
कदम शितल चंद्रकांत 
बोडारे वसुधा धनंजय 
बोडारे धनंजय बाबूराव 
दुधानी दिप्ती नवीन 
चैनानी ज्योती रमेश 
लुंड कंचन अमर 
लुंड शंकर गोविंदराम 


Tur 


६२ 
६३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ४ , २०१७ / श्रावण १३, शके १९३९ 


अनुसूची - समाप्त 


अ . क्र . 


६४ 
६५ 


७० 


उल्हासनगर महानगरपालिका नवनिर्वाचित सदस्य म्हणून निवडून आलेल्या नगरसेवकांचे नाव 

( २ ) 
बगाडे सुनिता बाबुराव 
लबाना पूजाकौर श्यामसिंग 
भारत रामचंद राजवानी ( गंगोत्री ) 
जेसवानी सतराम पुतनदास 
साळवे अंजली चंद्रकांत 
टाले प्रमोद नामदेव 
बागुल कविता सुधिर 
वानखेडे राजेश देवेंद्र 
वनवारी किशोर नारायणदास 
सोनेजी मिना चंद्रगुप्त 
पाटील मिनाक्षी रवि 
पाटील विजय चाहु 
गायकवाड कविता सुरेश 
पाटील आकाश परशुराम 
पाटील विकास परशुराम 


७५ 
७६ 


ওও 
७८ 


उल्हासनगर महानगरपालिका नामनिर्देशित सदस्य म्हणून निवडून आलेल्या नगरसेवकाचे नाव 


अ . क्र . 
( १ ) 


( २ ) 


१ श्री . मनोज दिलीपकुमार सयानी 
२ श्री. प्रदिप अर्जुनदास रामचंदानी 
३ श्री . सुरेंद्र बाळकृष्ण सावंत 
४ श्री . अरुण लक्ष्मण आशान 
५ श्रीमती आशा जीवन इदनानी 


ठाणे , 


डॉ . महेंद्र कल्याणकर, 
जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे. 


दिनांक ७ जुलै २०१७. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


